राज्यात औद्योगिक पायाभूत सुविधांची 
निर्मिती व विकास या योजनेअंतर्गत प्राप्त 


प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत 
कह्लाप्पाण्णा आवाडे सहकारी औद्योगिक 
वसाहत आणि एकात्मिक टेक्स्टाईल पार्क, 
तारदाळ ता.हातकणंगले जि. कोल्हापूर 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्र.औपासू- २०२०/ प्र.क्र.१०३/ उद्योग-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २३ मार्च, २०२१ 


वाचा :- १) शासन निर्णय क्र. आयआयआय पॉलिसी २०१०/प्र.क्र.9७६८/उद्योग-२, दि.२२/०२/२०१३. 

२) शासन निर्णय क्र.औपासू २०१२/प्र.क्र.२३४/उद्योग-२, दिनांक २५/०२/२०१४. 

३) शासन शुध्दीपत्रक क्र.औपासू-२०१६/प्र.क्र.२१९/उद्योग-२, दि.२०/१२/२०१६. 

४) सुकाणू समितीच्या तिस-या बैठकीचे इतिवृत्त दि.३१/१२/२०१५. 

५) अतिरिक्त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. उसं/ साप्रोयो/ पायाभूत 
सुविधा/ २०१९/ अ-९६१, दि. ०५/०७/२०१९. 

६) अतिरिक्‍त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. उसं/ साप्रोयो/ 
औ.पा.सु.कल्लप्पा कोल्हापूर/ उद्योग-२/२०१९/ अ-३७०, दि. ११/०३/२०२०. 

७) अतिरिक्‍त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. उसं/ साप्रोयो/ 
औ.पा.सु.कल्लप्पा कोल्हापूर/ उद्योग-२/२०१९/ ओ-३७७, दि. १२/०३/२०२०. 

८) उद्योग उप संचालक, उद्योग संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. उसं/ साप्रोयो/ 
औ.पा.सु/कल्लाप्पाण्णा आवाडे सऔव/२०२१/ओ-३७०, दि. १७/०३/२०२१. 


S- wr 


aS wa 


प्रस्तावना 

महाराष्ट्र औद्योगिक पायाभूत सुविधा निर्मिती व विकास समितीने संदर्भ क्र. ४ च्या बैठकीमध्ये 
कोल्हापूर जिल्ह्यातील कल्लाप्पाण्णा आवाडे सहकारी औद्योगिक वसाहत आणि एकात्मिक टेक्स्टाईल पार्क, 
तारदाळ ता.हातकणंगले जि. कोल्हापूर या सहकारी औद्योगिक संस्थेतील औद्योगिक पायाभूत सुविधा विषयक 
कामांना मान्यता दिलेली आहे. या संस्थेच्या प्रस्तावामधील शासन हिस्स्याची ७५ टक्के म्हणजेच रुपये १८७.३८ 
लक्ष एवढी रक्‍कम शासनामार्फत कार्यान्वयन यंत्रणेस देणे आवश्‍यक आहे. तत्पूर्वी संस्थेच्या हिस्स्याची २५ 
टक्के म्हणजे रुपये ६२.४६ लक्ष ही संस्थेमार्फत संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेकडे म्हणजेच MIDC कडे जमा करणे 
MERAH आहे. संस्थेमार्फत त्यांच्या हिस्स्याची २५ टक्के रक्‍कम जमा करण्यात आली नसल्याने सदर संस्थेस 
निधी वितरीत करण्यात आला नव्हता. संस्थेमार्फत दिनांक ०९/०३/२०२१ रोजी त्यांच्या हिस्स्याची २५ टक्के 
रक्‍कम कार्यान्वयन यंत्रणेकडे जमा केली असल्याचे, उद्योग संचालनालयाने त्यांच्या दि. १७/०३/२०२१ च्या 
पत्रान्वये कळविले आहे. त्यामुळे सदर कामास प्रशासकीय मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र औद्योगिक पायाभूत सुविधा निर्मिती व विकास समितीने संदर्भ क्र. ४ च्या बैठकीमध्ये दिलेल्या 
मान्यतेनुसार व उद्योग संचालनालयाने त्यांच्या संदर्भाधीन क्रमांक ८ येथील दिनांक १७/०३/२०२१ च्या 


शासन निर्णय क्रमांकः औपासू- 2020/ प्र.क्र.१०३/ उद्योग-२ 


पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार कल्लाप्पाण्णा आवाडे सहकारी औद्योगिक वसाहत आणि एकात्मिक 
टेक्स्टाईल पार्क, तारदाळ ता.हातकणंगले जि. कोल्हापूर या संस्थेच्या खालील विवरणपत्रात नमूद प्रस्तावास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. सदर प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ ही 
कार्यान्वयन यंत्रणा आहे. 


(रुपये लक्ष) 
अ.क्र. औद्योगिक वसाहत मूळ प्रस्तावाची किंमत | प्रशासकीय मंजूरी 
|| . कोल्हापूर जिल्ह्यातील कहल्लाप्पाण्णा आवाडे सहकारी | २४९.८४ १८७.३८ (७५%) 


औद्योगिक वसाहत आणि एकात्मिक टेक्स्टाईल पार्क या 
सहकारी औद्योगिक संस्थेच्या क्षेत्रातील अंतर्गत WBM रस्ते, 
गटारे, पथदिवे व पाणीपुरवठा वितरण व्यवस्था इ. पायाभूत 
सुविधा पुरविणे. 


२. प्रकल्प किंमतीमध्ये झालेली वाढ संस्थेस अनुज्ञेय राहणार नाही. वाढीव खर्च संस्थेमार्फत करण्यात 
यावा. तसेच देखभाल दुरुस्तीबाबत उद्योग संचालनालयाझी करारनामा करावा. 

३. सदर प्रशासकीय मान्यता ही सुकाणू समितीच्या दिनांक ३१/१२/२०१५ रोजी झालेली तिस-या 
बैठकीमध्ये समितीने दिलेल्या निर्देशानुसार केलेली कार्यवाही तसेच उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग शासन 
निर्णय क्र.औपासू-२०१२/ प्र.क्र.२३४/ उद्योग-२, दि.२५/०२/२०१४ मधील परि. ६ नुसार देण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करुन देण्यात येत आहे. 

४. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला उप विभाग १ ते ५ प्रदान 
करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारातील सुधारणा संदर्भात वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/ 
प्र.क्र.३०/ २०१३/ विनियम-भाग-२, दि.१७ एप्रिल, २०१५ मधील महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका अंतर्गत 
नियम २७(२) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून 
देण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक २०२१०३२३१५५९३२७८१० असा आहे. हे शासन ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Sanjay Shamkant De 
h k DN: IN, harasht INDUSTRY, ENERGY AND LABOUR, 
a nj ay a mM a n DEPARTMENT, postalCode=400032, st= Sh 
.20=de0a2ca7914a3c02f24aa23655f609f41f2d36b0ec57da4c7 1f1 9aaf08230 
a79, 
rialNi 56cf8¢8577584adc42f070185c585c41084cc34f6683553d21 bf 
egaonkar i am 
Date: 2021.03.23 17:34:45 +05'30' 
(संजय देगांवकर) 


सह सचिव (उद्योग), महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१(लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षण), मुंबई. 
२) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षण), नागपूर. 
) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः औपासू- 2020/ प्र.क्र.१०३/ उद्योग-२ 


) निवासी लेखा परीक्षण अधिकारी, मुंबई. 
) विकास आयुक्त(उद्योग), उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
६) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 
) मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 
) संबंधित औद्योगिक वसाहत (उपरोक्त नमूद) (मार्फत विकास आयुक्त, उद्योग). 
) मुख्य लेखाधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 
) वित्त विभाग (कार्यासन अर्थसंकल्प-१४/ व्यय-१६), मंत्रालय, मुंबई. 
११) नियोजन विभाग (कार्यासन-१४६१), मंत्रालय, मुंबई. 
) अवर सचिव (प्रशासन-१), उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) निवडनस्ती (उद्योग-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


